गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्‍यातील 
जपतलाई - वर्केकसा - तोयागोंदी - मोडेभट्टी - 
मोहली - भाकरोंडी - मुस्का - खांबाडा - 
सुरसुंडी हा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २४ ऑक्टोबर, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.का-प्रआ/४७३७, दि. १४/०६/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई - वर्केकसा - तोयागोंदी - मोडेभट्टी - मोहली - 
भाकरोंडी - मुस्का - खांबाडा - सुरसुंडी हा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यामुळे गडचिरोली व चंद्रपूर हे जिल्हा मुख्यालयाना जाणेकरीता जवळचा मार्ग उपलब्ध 
होतो. चंद्रपूर औद्योगीक क्षेत्र, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प, शैक्षणिक क्षेत्रे व तीर्थक्षेत्रांकरीता तसेच नक्षलविरोधी 
मोहिमेकरीता सदर रस्ता उपयुक्त आहे. त्यामुळे सदर रस्त्याचे महत्त्व विचारात घेता, सदर रस्ता प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव विचारात घेता, 
गडचिरोली जिल्ह्यातील खालील रस्ता दर्जोन्नत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 


जपतलाई - वर्केकसा - तोयागोंदी -।| इतर | (००/०ते २४/००) ३६.०० प्रमुख जिल्हा 
मोडेभट्टी - मोहली - भाकरोंडी - मुस्का- । जिल्हा | २४.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-४६ 
खांबाडा - सुरसुंडी रस्ता. मार्ग -५० 


इतर | (००/०ते 92/00) 
जिल्हा | १२.०० कि.मी. 
मार्ग- ४६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१४४/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३६.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१०४३.४७ + ३६.००) म्हणजेच १०७९.४७ 
कि.मी. इतकी होईल. तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३६.०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण 
(१३७४.७५० - ३६.००) म्हणजेच १३३८.७५० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१०२४१६२३१४६३१८ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Swaroop Tuk pure 
harashtra, 


Swaroop : 
postal 5 arashtra, 
Tukaram 0 ea 


॥ ber=427875b948dcfc394a33993f9 


£923cb42f66fb0e5e2c213e8a174114e57cc46, 


Raipure cress Taran fae 
(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन. 


१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, गडचिरोली (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 

प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गडचिरोली. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


Oo . २९७. ८. उदे 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


